हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनूरी तालुक्यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.३८/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २२ एप्रिल, २०२१. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअआऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/८३०, दि.२३/०२/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनूरी तालुक्‍यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद, हिंगोली यांनी सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, हिंगोली यांचा ठराव विचारात घेता, 
सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, हिंगोली यांचा ठराव विचारात घेऊन हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी 
तालुक्‍यातील खालील रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


दर्जीन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक | करावयाची एकूण | दर्जोन्नती 
लांबी (कि.मी) । नंतरचा क्रमांक 


| प्रजिमा-१२ ते जवळा पांचाळ ते | ०/० ते 3/00 ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- 
डिग्रस शिव (नागोबा पांदन). १३० 
२. प्रजिमा-१२ ते जवळा पांचाळ ते | ०/० ते ३/०० ३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१३१ 


रेडगांव शिव (कामाई पांदन). 


एकूण ६.०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.३८/नियोजन-२ 
परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील हिगोली जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ६.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२०६३.६०० + ६.००) म्हणजेच 
२०६९.६०० कि. मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०४२२१३०३२५८८१८ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ent Of Mahi 
०१९२400032, 


Prashant Son 
Vinayakrao Patil “cor 
(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

२) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

४ जिल्हाधिकारी, हिंगोली. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद हिंगोली. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, हिंगोली 

) 
) 
) 


७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क GAAS, मंत्रालय, मुंबई 
८) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

९) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


